ळल पा तलाव aed, ता.यावल, 
जि.जळगाव, या योजनेस तृतीय सुधारित 
प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१३/(२५६ /2093) लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०१९. 


१ कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.तापाविम/प्रशा-५/५३३५/सन-२०१३,दि.०८.०८.२०१३ 

२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र 

क्र. जा.क्र.तापाविमं/प्रशा-५/५७९८/सन-२०१९,दि. २३.०८.२०१९ 

३)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थसं-२ 
दिनांक १७.०९.२०१९ 


प्रस्तावना : 


लपा तलाव निंबादेवी,ता.यावलळ, जि.जळगाव या योजनेस शासन निर्णय क्र.लपायो- 
१६९३/६४९/९३/खारभूमी,दि.२९/१०/१९९३ अन्वये एकूण १६३.९० लक्ष (दरसूची सन१९९२-९३ ) 
या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता आहे. तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे 
निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/४६/ळलपायो/२००२,दि.०१/१२/२००२, अन्वये एकूण 
रु. ५१८.२१ लक्ष (दरसूची सन १९९९-२०००) नुसार या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय क्र.लपायो-२००७/(२८०/२००७)/खारभूमी, 
दि.१४/११/२००७ अन्वये एकूण रु.७२१.८० लक्ष (दरसूची सन २००५-०६ ) या किंमतीस द्वितीय 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


सदर प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूची दरातील वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, 
नवीन तरतूदीमुळे SSSA वाढ, इतर कारणे (गौण खनिजांची रक्‍कम महसूल खात्यास अदा 
केल्याने), अपुरे सर्वेक्षण व अनुषंगिक बचत या कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे या योजनेस तृतीय 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. 


शासन निर्णय : 


आता या निर्णयान्वये ळ पा तलाव निंबादेवी, dare, जि.जळगाव, या योजनेस सन 
२०१४-१५ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये १४९२.०३ लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा कोटी ब्यान्नरव लाख 
तीन हजार फक्त) या किंमतीस तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबतच्या परिशिष्टामध्ये जोडला आहे. 


२. सदर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२.१) लगत पूर्वीच्या प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च शासन मान्यतेविना केला 
असल्यास प्रथमत: जबाबदारी निश्चित करुन खर्च नियमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१३/(२५६ /२०१३) लपा 


2.2) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचळित शासन निर्णय,नियम, cve तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे याचे अनुपालन करावे. 


२.३) या प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीत कोणतीही आर्थिक व कार्यपद्धतीत 
अनियमितता झाल्या असतील तर त्या या निर्णयाद्वारे नियमित केल्या आहेत, असे नव्हे. 


२.४) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदा विषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता या निर्णयाव्दारे नियमित केल्या आहेत, असे नव्हे. 

२.५) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

२.६) या योजनेबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे 
चालू राहील. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या 
कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 


३. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५ प्रधान लेखाशिर्ष,"४७०२ळलहान 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका(००),(००)(०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान 
(लहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम),५४-गुंतवणुका (४७०२ ४९२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व 
शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१३/का.१४३४ 
दि.२२/१२/२०१६ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३५/व्यय १२ दि.०५/०९/२०१९ 
अन्वये तसेच व्यय अग्रक्रम समीतीने दि. ०६/०९/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या 
मंजूरीनुसार व संदर्भ क्र.३ नुसार याबाबतच्या निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 


प. या योजनेस प्रदान करण्यात आळेली तृतीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रशासकीय 
मान्यतेच्या नोंदवहीमध्ये (२०३/२०१९) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९११२०१६३५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dharane 
Mallikarjun lrappa = 


(म.ई.धरणे) 
उप सचिव eh शासन 


6<76772 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१३/(२५६ /२०१३) लपा 


2. 


१५. 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,जळगाव. 
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१३/(२५६ /२०१३) लपा 


परिशिष्ट 


सुधारित प्रज्ञासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित किंमतीचा उपशीर्षनिहाय तरतुदीचा 
तुलनात्मक THA खालीलप्रमाणे 
लपा तलाव निंबादेवी, ता.यावल, जि.जळगाव, 


शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा -२०१३/(२५६/२०१३) लपा, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१९ 


(रु. लक्ष) 
तपशिल तृतीय सुधारित प्रशासकिय मान्यतेनुसार 
अ.क्र तरतुद (दरसूची सन २०१४-१५) 
a | अ- प्राथमिक ६.५५ 
२ ब- जमीन ४९.८९ 
३ क- कामे, धरण, सांडवा ९०९.३७ 
tof डी- विमोचक २५.२० 
घु के- इमारती ०१.७० 
& एम- वृक्षारोपण RIG 1१.0० | .०० 
9 ओ- संकिर्ण १४.४५ 
पी- परिरक्षण खर्च १२.३७ 
आर- दळणवळण ०१.९६ 
fp = चळे, ll मुख्य कालवा व वितरीका २३8८-६४ 
एकूण रुपये १३६१.१३ 
अनुषंगिक खर्च १३०.८८ 
एकूण एकत्रित १४९२.०३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


